वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील कामांना निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.११४/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.११४/योजना-१, 
दिनांक ३१.०३.२०२३. 


ज्ञापन :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्याकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, 
रु.३९.९६ लक्ष रक्कमेच्या ४ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, तांत्रिक अडचणींमुळे 
सदरहू कामांसाठी आवश्‍यक निधी वितरीत करता आला नाही. 
२. यास्तव, शासन निर्णय दिनांक 39.03.2023 अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील 
नमूद कामांसाठी रु.३९.९६ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष हाहाण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.लक्षमध्ये) 
अ. | तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे कामाचे स्वरुप कामाची वितरीत 
क्र. नाव नाव रक्‍कम । करण्यात येत 
असलेला निधी 
| पाटोदा । सावरगांव खटके वस्ती । सभागृह बांधकाम ९.९९ ९.९९ 
घाट करणे 
2 । पाटोदा | सावरगांव | खाडे वस्ती-२ | सी.सी.रस्ता करणे ९.९९ ९.९९ 
घाट 
३ | पाटोदा | सावरगांव खाडे वस्ती आर.वो.प्लॅन्ट बसविणे । ९.९९ ९.९९ 
घाट 
४ । पाटोदा | सावरगांव | काळवणे वस्ती | सी.सी.रस्ता करणे ९.९९ ९.९९ 
घाट 
एकूण ३९.९६ ३९.९६ 
3. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, बीड यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.११४/योजना-१ 


8. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण बीड यांनी वरील निधी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


प. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षांतर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


G: सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१२१८५००७९४३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAI 


SUSHANT SHRIRANG « 
KUMBHAR ae 


(सु. श्री. HAR) 


WELFARE DEPARTMENT, 
०960152. 


st=Maharasht 
154647CC2 
=SUSHANT SHRIR 


ra, 
10900A57B21 
”ANG KUMBHAI 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, बीड. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, औरंगाबाद. 

८. सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, बीड. 

९. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बीड. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

११. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1527943031 244969254517 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
B 


‘ad088cf267 


BASAD3DB08 


R 


